महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, 
मुंबई खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील दोन 
सदस्यांच्या अस्थायी पदांना दिनांक १/३/२०२१ 
ते दिनांक ३१/८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस २०२१/ W.H.08 / 4 स, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- ३० मार्च, २०२१ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय,सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग क्र.राजस-१००८/ प्र.क्र.५३८/ ५-स, 

दिनांक ५/५/२०११ 

२) शासन निर्णय,सहकार, पणन व PAU विभाग क्र.राजस-२०२०/ प्र.क्र.८२/ ५-स, 
दिनांक ७/१०/२०२० 

३) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था,पुणे यांचे पत्र क्र.आस्थापना/कक्ष-१/ 
सह.न्याया./अस्थायी पदे/मुदतवाढ/१९६/२०२१, दिनांक ३/३/२०२१ 

४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र. 
मरासअन्यामुं/आस्था/ अ.प.मु.वा./२१/२०५,दिनांक ११/२/२०२१ 

५) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक १५/२/२०२१ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील दोन 
सदस्यांच्या अस्थायी पदांना दिनांक २८/२/२०२१ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास संदर्भाधिन क्र.२ येथील 
दिनांक ७/१०/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. प्रशासकीय 
कारणास्तव सदरची अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवणे आवश्‍यक असून त्यांना सन २०२१-२०२२ करिता 
मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सबब, शासन निर्णय दिनांक 4/4/2099 अन्वये निश्चित केलेल्या 
आकृतिबंधात उक्त पदांचा समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील 
न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर व पुणे येथील दोन सदस्यांच्या अस्थायी पदांना दिनांक १/३/२०२१ 
ते दिनांक ३१/८/२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
२. याकरिता होणारा खर्च "मागणी क्र.व्ही-२, ०१ - सहकार, ००१- संचालन व प्रश्ासन,(०१) 
संचालन व प्रशासन (०१)(०९) महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय (२४२५०१०२)" या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखालील सन २०२१-२०२२ च्या मंजूर 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासननिर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक १५/२/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२१/ W.H.9¥8 / ५ स, 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३०१५४१२६३६०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
jh 


ec 
Ma nN) | a Textil pi ostalCod pave रॉ त. णा दन 


2.5.4.20=91b4708db2a52d675f7f30d8 1 444f384483 3dfc7c86d4244ee1075¢97¢7 


Ganeshbhushan Joshi ७५० onions 


(मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


प्रति, 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई, 

विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन), पुणे, नागपूर 

सदस्य, महाराष्ट्र सहकारी अपील न्यायालय, खंडपीठ, नागपूर/पुणे, द्वारा प्रबंधक, 
महाराष्ट्र 

५. राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई 

६. महाळेखापाल-१, महाराष्ट्र, मुंबई (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), 

७. महाळेखापाल-२, महाराष्ट्र नागपूर (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे, 

९. वित्त विभाग,( व्यय-२/आपुक), मंत्रालय, मुंबई 

१०.अवर सचिव, (कार्यासन १७-स / १५-स),सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.निवड नस्ती. 


Cc AW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


